CAINA 


RNINo . MAHBIL /064/ 13/ 1 / 2012 
www .dgps .maharashtra .gov .in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ९ ] 


गुरुवार, मे १०, २०१८ / वैशाख २०, शके १९४० 


[ पृष्ठे ३ 


असाधारण क्रमांक ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

प्रपत्र ड 
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 

जिल्हा अहमदनगर 
क्रमांक डीसी /कार्या/९- क /९७९/ २०१८. - मी , अभय महाजन , जिल्हाधिकारी , अहमदनगर, जिल्हा अहमदनगर सोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या व्यक्तींची “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याचे तारखेपासून ५ वर्षेकिंवा 
पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . सदर नियुक्तीच्या कालावधीत कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरुद्ध गुन्ह्यांची नोंद 
आढळल्यास , त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( bankrupt) जाहीर केले असल्यास, त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवाय सुद्धा, कोणतीही 
पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल . विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मोहर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या तहसील 
कार्यालयाकडून उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेबाबतची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्यावेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी पोलीस अधीक्षक / जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल , त्यावेळी ती तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 


२ . विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार 


साक्षांकनाचे काम : विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ “ साक्षांकनाचे” काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन 
करू नये. रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित “ साक्षांकन ” करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती 
असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्य प्रत ” म्हणून साक्षांकन 
केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना 
उघडकीस आल्यास , त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 
३. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना 

(एक ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती “मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही मानधन / वेतन / भत्ते अनुज्ञेय 
असणार नाहीत . 


( दोन) “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर / दुकानावर / कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह “विशेष 
कार्यकारी अधिकारी ” असा फलक लावावा. त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . तथापि , त्यांनी 
त्यांच्या कुठल्याही वाहनांवर “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा उल्लेख करू नये . 


वि ( एच) ९८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे १०, २०१७ / वैशाख २० , शके १९४० 


( तीन ) “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी “ ओळखपरेड ” तसेच “ मृत्युपूर्व जबानी ” यासाठी उपस्थित राहू नये . 


( चार ) “ उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र ” देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 


( पाच) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे तत्काळ परत करावे अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील. नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी 
साक्षांकन केल्याचेनिष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 

अनुसूची 

तालुका नेवासा 
व्यक्तीचे नाव 


सा 


अ . क्र . 


पत्ता 


जैनपूर 


डिके सुरज केशवराव 
जावळे तुकाराम बबनराव 


सलाबतपूर 
खेडले काजळी 


कोरडे संतोष पुंजाहरी 


तांबे मच्छिद्र ठकाजी 


सलाबतपूर 


तांबे अशोक भानुदास 


सलाबतपूर 


पहाड देविदास काशिनाथ 


प्रवरा संगम 


गवळी सागर बबनराव 


दिघी 


जाधव बाबासाहेब पदमनाथ 


प्रवरा संगम 


अरगडे नानासाहेब सोपान 


गोधेगाव 


मते दिपक अशोक 


गोगलगाव 


जरिपटके विकास त्रिंबकराव 


जवळे बु . 


शेळके किशोर पुंजाराम 


गळनिंब 


शेळके संदिप हरिभाऊ 


गळनिंब 


काळे सर्जेराव रभाजी 


गळनिंब 


देवगड 


नेवासा खु . 


बोठे गणेश सुभाष 
चक्रनारायण संतोष सुधाकर 
अण्णदाते मधुकर गोविंद 
सावंत रुख्मिनी सुखदेव 
पंडीत ज्ञानेश्वर सुखदेव 


भानसहिवरे 


नेवासा खु . 


नेवासा खु. 


गोल्हार प्रशांत रामदास 


कुकाणा 


कचरे सोमनाथ लक्ष्मण 


कुकाणा 


कावरे रावसाहेब भाऊसाहेब 


कुकाणा 


महाशिकारे शिवाजी कोंडीराम 


तरवडी 


नेवासा खु . 


देशमुख अरुण दिगंबर 
खाटीक लहु साहेबराव 


सलाबतपूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे १०, २०१७ / वैशाख २०, शके १९४० 


अनुसूची - चालू 
तालुका नेवासा - चालू 


अ . क्र . 


व्यक्तीचे नाव 


पत्ता 


तरवडी 


कान्हेकर सुषमा विष्णु 
आळकुटे कैलास जालिंदर 
लंघेप्रविण बाळासाहेब 


चिलेखनवाडी 


शिरसगाव 


जगताप संभाजी रामराव 


गेवराई 


साळुके नवनाथ शिवाजी 


शिरसगाव 


नेवासा खु . 


कापसे सुदाम रघुनाथ 
वाडेकर माधुरी एकनाथ 
राऊत योगेश रामकिसन 


उत्सळ दुमाला 


उत्सळ दुमाला 


गरगडे उत्तमराव बाबासाहेब 


वरखेड 


तालुका राहुरी 


अ . क्र . 


व्यक्तीचे नाव 


पत्ता 


देवळाली प्रवरा 


कराळे सुनिल दत्तात्रय 
कोठुळे सुचिन सुरेश 


देवळाली प्रवरा 


विघे गणेश चंद्रसेन 


देवळाली प्रवरा 


आग्रे कविता सुभाष 


म्हैसगाव 


अभय महाजन, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , १७ एप्रिल २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA, 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


